जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२४८/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:-१३ जुले, २०२२ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ (भाग-१ ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुक्त (आस्थापना), आयुक्‍त HATHA, SVMs TS यांचे पत्र क्रमांक २०२२/विशा/ 
आस्था/ झेडपीई/कावि ६३७, दिनांक २९ जून, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 
२. सदर यादीमधील श्री.के.टी.हत्ते, कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचेबाबत विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबांद यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्याचे शासनास 
कळविले आहे. त्यामुळे श्री. हत्ते यांचेबाबतीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
अ) श्री.के.टी.हत्ते, कनिष्ठ अभियंता यांची रकाना क्रमांक ३ मध्ये अहमदनगर अशी नोंद करण्यात आली 
आहे परंतू ते जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या रकाना क्रमांक ३ मध्ये 
अहमदनगर ऐवजी औरंगाबाद अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
ब) श्री.के.टी.हत्ते, कनिष्ठ अभियंता यांची रकाना क्र. ९मध्ये मयत अशी नोंद घेण्यात आली आहे, परंतू ते 
हयात असून जि.पं. औरंगाबाद येथे कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) या पदावर सेवेत कार्यरत आहेत त्यामुळे 
श्री.के.टी.हत्ते यांची रकाना क्र. ९ येथील मयत नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
क) श्री.के.टी.हत्ते, कनिष्ठ अभियंता यांची रकाना क्र. ६ डीसीई/बीई अशी नोंद घेण्यात आली आहे, परंतू 
श्री. के.टी. हत्ते यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापिठातून बी.ई. (सिव्हील) ही पदवी दिनांक 
४-३-२००६ रोजी उत्तीर्ण होऊन प्राप्त केली आहे त्यामुळे त्यांचे नाव पदवीधर- भाग-१ मध्ये अनुक्रमांक 
“१९१ अ" येथे घेण्यात येत असून रकाना क्रमांक ६ मध्ये डीसीई /बीई ऐवजी , बी.ई. अशी दुरुस्ती करण्यात 
येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२४८/आस्था-४ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१३३३३०५६२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत :- अनु.क्र. १९१ अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.07.13 13:42:31 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
SYA शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची (भाग-२) 


— नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता । नियुक्तीचा प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद दिनांक 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
[a] २ ३ | # | ५ & 1७ ८ ९ 
१९१ श्री.एस.के.मढवी रायगड | १३-०५-१९७६ बीई १९-१२-२००५ । खुला उत्तीर्ण 
१९१अ  श्री.के.टी.हत्ते औरंगाबाद | ०६-०१-१९६५ बी.ई. ०४.०३.२००६ | खुला उत्तीर्ण 
१९१ब श्रीमती आर.एम.मुल्ला सातारा | २१-०१-१९७९ बीई १५-०७-२००६ । इमाव उत्तीर्ण 


